सन २०१९-२० या वर्षातील प्रत्यर्षित होणारी तरतूद 
(दत्तमत) (कार्यक्रमांतर्गत) 

मागणी क्रमांक व्ही-५, 

“६८५१-ग्रामोद्योग व लघुउद्योगासाठी कर्जे ” 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक आसुअं/प्रत्यर्पि-२२१९/(प्र.क्र.१३८/२०१९)/१७स 
दालन क्रमांक-६, तळ मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय,मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :-१३,मार्च २०२० 


शासन निर्णय :- 


सन २०१९-२० सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभागाच्या नियंत्रणाखालील मागणी क्रमांक व्ही-५ 
“६८५१-ग्रामोद्योग व लघुउद्योगासाठी कर्जे “या लेखाशीर्षाखाळी एकूण अनुदानापैकी कार्यक्रमांतर्गत 
रु.६,६९,३७,०००/- (अक्षरी रुपये सहा कोटी एकोणसत्तर लाख सदतीस हजार मात्र) (दत्तमत) एवढी तरतूद 
सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रामध्ये दर्शविल्याप्रमाणे MU करण्यास शासन मंजुरी देत आहे. 
२. उपसचिव (अर्थसंकल्प), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना विनंती करण्यात येते की, परिच्छेद-१ मध्ये 
प्रत्यार्पित केलेली रक्‍कम fears शीर्ष “ राखीव दत्तमत ” या शिर्षाखाली ठेवावी. 
३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२००६१२१२४२०७६२०२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SEEMA BABAN JADHAV 
S E E M A BA BA N DN: CN = SEEMA BABAN JADHAV, C = IN, S = 
Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 


MAHARASHTRA, OU = CO OPERATION MARKETING 
J A D H AV AND TEXTILE DEPT 
Date: 2020.06.12 12:49:21 +05'30' 


(सी.ब.जाधव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रति, 

१. उपसचिव (अर्थसंकल्प), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२. महाळेखापाल(लेखा परिक्षा/लेखा वअनुज्ञेयता/स्थानिक निकाय लेखापरीक्षा व लेखा)-१,महाराष्ट्र, मुंबई. 
३. महालेखापाल (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 

४. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

५. निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई. 

६. मा. प्रधान सचिव (वस्त्रोद्योग) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग,मंत्रालय, मुंबई-३२, 

७. संचालक,वस्त्रोद्योग संचालनालय, नागपूर. 

८. सह सचिव/अवर सचिव(टेक्स२) सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
९. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

१०. वित्त विभाग (व्यय २/ अर्थसंकल्प २/१३), मंत्रालय, मुंबई ३२. 

११. निवडनस्ती का.क्र.(१७स) 


विवरणपत्र -९ 
शासन निर्णय क्रमांक आसुअ/प्रत्यपि-२२९९/(प्र,क्र.१३८/२०१९)/१९७स दि.१३.३.२०१९ चे सहपत्र 
सन २०१९-२० या वर्षाच्या अंतिम बचतीच्या प्रत्यार्पित (समर्पित) रकमा दर्शविणारे विवरणपत्र 
मागणी क्रमांक- व्ही-५, ६८५१, ग्रामोद्योग व लघुउद्योगासाठी कर्जे (बचत) (-) रक्‍कम असणा-या (कार्यक्रमांतर्गत) योजना 
(रुपये हजारात) 


WA २०१९-२० WA धैसकल्पिय (बचत) Ba crasiios 
अंदाज किंबा पूरक विनियोजन | करावयाची 
a WO | 


कोविड-१९ विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे प्रस्ताव विहित 
कालावबधीते प्राप्त न झाल्याने /मान्यता प्राप्त होऊ न 


६८५१- ग्रामोद्योग ब लघुउद्योगासाठी कजे, 
१०९,संमिश्र ग्रामोद्योग ब लघुउद्योग सहकारी 
संस्था,(००)(२०) (६८५१ ०३५९) 


मुळ तरतूद 


१२०००० 


१२०००० 


